वर्ष ८ , अंक ६६ ] 


1198 ) 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 

सोमवार , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक १२४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


कल्याण 

- डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण 

प्रशासकीय इमारत , शिवाजी चौक , कल्याण ( प . ) ४२१ ३०१ 
अधिसूचना 

क्रमांक कडोंमपा / नरवि / ३१२५ . 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १२.०० 


१ 

ज्याअर्थी , कल्याण - डोंबिवली शहरातील सेक्टर १ व २ करीताची सुधारित विकास योजना शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १ ) नुसार त्यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . शासन निर्णय क्र . 
टिपीएस -१२ ९९ / १ ९ १० / सी.आर. - ३४ / २००० / नवि -१२ , दिनांक ३ सप्टेंबर २००५ अन्वये मंजूर केली असून दिनांक १० ऑक्टोबर २००५ 
पासून अंमलात आली . तसेच सेक्टर १ व २ करीताच्या सुधारित विकास योजनेतील वगळलेले क्षेत्र ( Excluded Portion EP ) शासन 
निर्णय क्र . टिपीएस -१२०७ / ६०४ / सी.आर. - ४ ९ ४ / ०८ / नवि- १२ , दिनांक १४ सप्टेंबर २०० ९ अन्वये शासनाने उक्त अधिनियमानुसार 
मंजूर केले असून , दिनांक १ ऑक्टोबर २०० ९ रोजी पासून अंमलात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कल्याण - डोंबिवली शहरातील सेक्टर ३ ते ७ करीताची सुधारित विकास योजना शासनाने उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३१ ( १ ) नुसार शासन निर्णय क्र . टिपीएस -१२०८ / २८८४ / सी . आर . १३ ९ / ० ९ / पार्ट -२ / नवि -१२ , दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये 
मंजूर केली असून दिनांक १० ऑक्टोबर २०१२ पासून अंमलात आली . तसेच सेक्टर ३ ते ७ करीताच्या सुधारित विकास योजनेतील 
वगळलेले क्षेत्र ( Excluded Part EP ) शासन निर्णय क्र . टिपीएस -१२१२ / ४५८ / सी.आर . १४८ / १२ / नवि- १२ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ 
अन्वये शासनाने उक्त अधिनियमानुसार मंजूर केले असून , दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ पासून अंमलात आली आहे ; 

१ 


आणि ज्याअर्थी , ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यामधील कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट 
झालेल्या २७ गावांकरीताची विकास योजना शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ ( १ ) नुसार शासन निर्णय क्र . टिपीएस -१२१२ / १६१७ / 
सी.आर. - १०१ / नवि- १२ , दिनांक ११ मार्च २०१५ अन्वये मंजूर केली असून दिनांक १० ऑक्टोबर पासून अंमलात आली . तसेच २७ 
गावांकरीताच्या विकास योजनेतील वगळलेले क्षेत्र ( Excluded Part EP ) शासन निर्णय क्र . टिपीएस १२१६ / सी.आर. - २४० / १६ / 
नवि -१२ , दिनांक ९ मे २०१७ अन्वये शासनाने उक्त अधिनियमानुसार मंजूर केले असून , दिनांक १ ऑक्टोबर पासून अंमलात आली आहे ; 


आणि , ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) ( क ) ( क ) ( ग ) व कलम २० ( ४ ) नुसार शासन निर्णय क्र . 
टिपीएस- १८१८ / सी.आर.- २३६ / १८ / वियो व प्रा.यो / कलम ३७ ( १ ) ( क ) ( क ) ( ग ) व कलम २० ( ४ ) / नवि- १३ दिनांक २ डिसेंबर 
२०२० अन्वये मंजूर केलेली आहे व दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आली असून सदर नियमावली कल्याण - डोंबिवली 
महानगरपालिकेस लागू आहे . ( यापुढे " उक्त नियमावली " असा उल्लेख केला आहे . ) 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , शहरातील मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या जुन्या मोडकळीस आलेल्या आणि अनधिकृत इमारतींचे नियोजनबद्ध व 
सुनियोजित पुनर्विकास होण्याकरीता राज्याकरीताच्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क्र . १४.८ अन्वये 
नागरी पुनरुथ्थान योजनेची तरतूद केलेली आहे ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीतील विनियम क्र . १४.८.१ ( ii ) ( b ) च्या तरतुदीनुसार नागरी पुनरुथ्थान आराखडा तयार करणेचे , 
अधिसुचित करण्याचे आणि जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा सुधारित करण्याचे अधिकार आयुक्त यांना असल्याचे नमूद आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त नियमावलीनुसार मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण ४१ 
( एक्केचाळीस ) नागरी पुनरुथ्थान आराखडे हे मंजूर विकास आराखडा आणि अस्तित्वातील जमिनीचा वापर अशा स्वरुपात भागधारकाच्या 
सहभागाने तयार करण्यात आला असून तद्नंतर योग्य अशा सुधारणेसह खालील तक्त्यात दिल्यानुसार तयार करण्यात आले आहेत 


यु.आर.पी. नं . प्रस्तावित यु . आर . मंजूर वि.यो. 
पी . चे नाव 

सेक्टर 

( ३ ) 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


x 


५ 

६ 


८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 


२० 


२१ 

२२ 


( २ ) 

जोशीबाग 

काळातलाव 

बंतुरकर पाडा 
शास्त्रीनगर 


चिकण घर 

भोईरवाडी 

गौरीपाडा 

शहाड 

शहाड बंदरपाडा 

काटेमनवली 

गुंजाळ चौक 

कोपर 


नवपाडा 

सिद्धार्थ नगर 

मोठागाव 


काळु नगर 

त्रिमुर्ती नगर 

वडवली 


अटाळी व 

आंबीवली 

पश्चिम 


आंबीवली पूर्व व 
मोहाणे 

गाळेगाव 

तक्षशिला नगर 


१ 


२ 


३ 


४ 

४ अ 


६ 


६ 


क्षेत्र 
( हेक्टर ) 

( ४ ) 

२५.३४ 

२६.९ ५ 

७.१ ९ 

३.६४ 

१४.७० 

६.० ९ 

१८.५८ 

८.४६ 

६.६६ 

८६.७५ 

४.०८ 

६०.०५ 

२६.६ ९ 

२८.०५ 

२७.५५ 

१०२.०५ 

५.९ ४ 

६.८४ 

५३.०८ 


२७.५६ 


४.०५ 

२८.१४ 


यु.आर.पी. नं . प्रस्तावित यु . आर . मंजूर वि.यो. 
पी . चे नाव 

सेक्टर 

( ३ ) 

६ 


( १ ) 

२३ 


२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 


३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 


४० 


४१ 


( २ ) 

आंबीवली 

पश्चिम 


( गावठाण ) 

बनेली 

मांडा 

टिटवाळा 

भोपरगाव 


सोनारपाडा 

गोळीवली 

चिंचपाडा 

अशेळी पाडा 

आयरे गाव 


नेतीवली 

आनंदवाडी 


( कल्याण पुर्व ) 

कोळसेवाडी 

संतोष नगर 


मानपाडा 

दुध नाका 

पिसवली 


गोपाळ कृष्णा 

नगर 

बेल बजार 

एकूण क्षेत्र ( हे . ) 


६ 

७ 

७ 


५ व २ 

४ 

४ अ 


४ अ व १ 

४ 

२७ गावे 


१ 
२७ गावे 
व ४ 


१ 


क्षेत्र 

( हेक्टर ) 

( ४ ) 

४.४५ 


८५.११ 

२६.५० 

५४.८६ 

३०.४३ 

९ २.०७ 

६५.४१ 

६३.१० 

६०.८० 

२५.१२ 

२६.८६ 

१८.८१ 


५८.०४ 

२८.३० 

१ ९ .३० 

१८.९ ७ 

१० ९ .४३ 


२.६१ 


३६.९ ० 


१४०५.५१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ 


आहेत 


टीप.- प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणी अंत यु . आर . पी . ची हद्द व क्षेत्र कायम करण्यात येईल . 

सदर आराखड्याची हद्द दर्शविणारे नकाशे जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील ठिकाणी पुढील तीस दिवसांकरीता ठेवण्यात येत 

: 


१ . 

सहायक संचालक , नगररचना , नगररचना विभाग कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका यांचे कार्यालय . 
सहायक आयुक्त , संबंधित प्रभाग समिती यांचे कार्यालय . 

२ . 

ही अधिसूचना व अधिसुचित नकाशे www.kdmc.gov.in या संकेतस्थळावर सुद्धा उपलब्ध आहे . 


कल्याण , 

दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ . 


३ 


डॉ . भाऊसाहेब दांगडे , ( भा.प्र.से. ) , 
आयुक्त , 

कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ 
KALYAN - DOMBIVALI MUNICIPAL CORPORATION , KALYAN 
Admin Bldg . , Shivaji Chowk , Kalyan ( W. ) 421301 

NOTIFICATION 


No. KDMC / TPD / 3125 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


Whereas , the Revised Draft Development Plan of Sector 1 and 2 of the city of Kalyan - Dombivali 
has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department , under section 31 ( 1 ) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , ( hereinafter referred to as the " said Act " ) 
vide Notification No. TPS - 1299 / 1910 / C.R.34 / 2000 / UD - 12 dated 3rd September 2005 which has come 
into force with effect from 10th October , 2005 , and the Excluded Parts ( EP ) of the said Development 
Plan has been sanctioned under the said Act vide Government Notification No. TPS / 1207 / 604 / C.R . 
494 / 08 / UD - 12 dated 14th September , 2009 which has come into force with effect from the 1st October , 2009 ; 


And whereas , the Revised Draft Development Plan of Sector 3 -7 of the city of Kalyan - Dombivali 
has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department , under section 31 ( 1 ) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , ( hereinafter referred to as " the said Act " ) 
vide Notification No.TPS - 1208 / 2884 / C.R.139 / 09 / ( Part - 2 ) / UD - 12 dated 4th April , 2012 which has come 
into force with effect from 10th October , 2012 , and the Excluded Parts ( EP ) of the said Development 
Plan has been sanctioned under the said Act vide Government Notification No. TPS / 1212 / 458 / C.R . 
148 / 12 / UD - 12 dated 4th August , 2016 which has come into force with effect from the 1st October , 2016 ; 


And whereas , the Draft Development Plan of 27 villages of Kalyan and Ambarnath Talukas 
from Thane District has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department , 
under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , ( hereinafter referred 
to as " the said Act " ) vide Notification No.TPS - 1212 / 1697 / C.R.101 / 13 / UD - 12 dated 11th March , 2015 
which has come into force with effect from 10th October , 2015 , and the Excluded Parts ( EP ) of 
the said Development Plan has been sanctioned under the said Act vide Government Notification 
No. TPS / 1216 / C.R . 240 / 16 / UD - 12 dated 9th May , 2017 which has come into force with effect from 
the 1st October , 2017 ; 


And whereas , the Unified Development Control and Promotion Regulations ( hereinafter referred 
to as " the said Regulation " ) has been sanctioned by the State Government under section 37 ( 1AA ) ( c ) 
and section 20 ( 4 ) of the said Act vide Notification No. TPS - 1818 / C.R.236 / 18 / DP and RP / Sec.37 ( 1AA ) 
( c ) and section 20 ( 4 ) / UD - 13 dated 2nd December 2020 which has come into force with effect from 
the 3rd December 2020 ; 


And whereas , the Government to have planned and controlled redevelopment of large number of 
old , dilapidated and unauthorized buildings in the state has introduced special regulation provisions 
in respect of " Urban Renewal Schemes " under the Regulation No. 14.8 of UDCPR ; 


And whereas , as mentioned in the regulation No. 14.8.1 ( ii ) ( b ) of the said regulations that 
Commissioner can prepare and notify Urban Renewal Plans and revise the same , as and when 
required ; 


Therefore , as per powers conferred to me vide the said regulations , 41 ( Forty - One ) Urban 
Renewal Plans in the Kalyan - Dombivali Municipal Corporation limits are proposed for publication 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ 

after carrying out due diligence with respect to sanctioned Development Plan and Existing Land 
Use in the said Urban Renewal Plan and also consultation with various stakeholders and thereafter 
incorporating the appropriate amendments therein are enlisted hereinafter : 


U.R.P. 
No. 


1 

1 


2 


3 


4 

5 


6 

7 

8 

9 


10 

11 

12 

13 

14 


15 

16 

17 


18 

19 


20 


21 

22 


Proposed Sanction Area in 
U.R.P. DP Ha . 

Sector 
No. 

( Approx . ) 

3 


2 


JoshiBaug 


Kala Talalv 

Beturkar Pada 

Area 


Shastri Nagar 

Chikan Ghar 

Bhoirwadi 

Gouripada 

Shahad 

Shahad 

Bandarpada 

Katemanavali 


Gunjal Chowk 

Kopar 

Navpada 

Siddhartha 

Nagar 

Mothagaon 

Kalu Nagar 


Trimurthi 

Nagar 

Vadaavli 


Atali and 

Ambivali West 


Ambivali East 
and Mohane 


Galegaon 

Takshashila 

Nagar 


1 


2 

3 


4 

4A 


LO 


5 


6 


6 


4 

25.34 

26.95 

7.19 


3.64 

14.70 

6.09 

18.58 

8.46 

6.66 


86.75 

4.08 

60.05 

26.69 

28.05 


27.55 

102.05 

5.94 


6.84 

53.08 


27.56 


4.05 

28.14 


U.R.P. 
No. 


1 

23 


24 

25 

26 

27 


35 

36 


37 


38 

39 


40 


Proposed 
U.R.P. 


28 

29 Golavli 

30 

31 

32 

33 

34 


41 


2 


Ambivali West 

( Ambivali 

Gaothan ) 

Baneli 

Manda 

Titwala 


Bhopargaon 


Sonarpada 


Chinchpada 

Ashelepada 

Ayre Gaon 

Netivali 


Anandwadi 
( Kalyan East ) 

Kolsewadi 


Santhosh 

Nagar 

Manpada 


Dudh Naka 

Pisavli 


Sanction Area in 
DP 

Sector 

No. 

3 


7 


27 

Village 


Gopal Krishna 
Nagar 

Bail Bazaar 

Total Area ( Ha . ) 


5 and 2 

4 

4A 


27 

Village 

1 


27 
Villages 

and 4 

4 


Ha . 

( Approx . ) 


1 


4.45 


4A and 158.04 

4 

28.30 


4 


85.11 

26.50 

54.86 

30.43 


92.07 

65.41 

63.10 

60.80 

25.12 

26.86 

18.81 


19.30 


18.97 

109.43 


2.61 


36.90 

1405.51 


દ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ 


Note . The area will be confirmed for URP after joint Measurement 

The Plans showing the boundaries of Urban Renewal Plans area is kept for inspection by general 
public at following places for next Thirty Days : 


1. Office of the Assistant Director of Town Planning , Town Planning Department , Kalyan 
Dombivali Municipal Corporation . 

2. Offices of the Assistant Municipal Commissioners of the respective wards of KDMC . 
This notification and notified plans are also available on official website www.kdmc.gov.in 


Kalyan , 

Dated : 7th September 2022 . 


DR . BHAUSAHEB DANGDE ( I.A.S. ) , 


Commissioner , 

Kalyan - Dombivali Municipal Corporation , 
Kalyan . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


